अँड. जनार्धन नवले यांना व्यावसायिक फी प्रदान 
करण्याबाबत.... 

क्रांती चौक पो.स्टे, छ.संभाजीनगर येथे गु.र.क्र. 
१९२/२००७ अन्वये दाखल गुन्ह्यातून उद्भवलेल्या 
न्यायालयीन प्रकरणातील कामकाजाकरीता. (शुध्दिपत्रक) 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग, 
शासन शुध्दिपत्रक क्रमांक :-एसपीपी-२०१३/प्र.क्र.३५२/पोल-१० 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
२ रा मजला, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०९ जुले, २०२४. 


वाचा:- 9) शासन अधिसूचना, विधि व न्याय विभाग क्र.एसपीपी-१४१४/यू.ओ.आर.०९/डी-१४, 
दि.१२.०८.२०१६. 
२) शासन निर्णय समक्रमांक, दि. १८.१०.२०१६. 


शासन शुध्दिपत्रक :- 
उपरोक्त नमूद वाचा क्रमांक २ येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.३ मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात 
येत आहे. 

३. “यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या “मागणी क्रमांक बी-१, २०५५ पोलीस -(००)१०९, जिल्हा 
पोलीस (००)(०१) जिल्हा पोलीस दल - (२०५५ ०१६८)- २८ व्यायसायिक सेवा” या लेखाशीर्षाखालील त्या-त्या 
आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात येईल.” 

याऐवजी 
३. “यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या “बी-१-२०५५ पोलीस १०१ (3) Bech SRAM ब्युरो 
अंतर्गत २८-व्यावसायिक सेवा” या लेखाशीर्षाखालील त्या-त्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या 
उपलब्धतेच्या अधीन आणि मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा.” असे वाचावे. 


२. सदर शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संगणक संकेतांक क्र. २०२४०७१०१५४८५९६३२९ असा आहे. हे शुध्दिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


HARESHWAR NAMDEO 
SAHANE 


(हरेश्वर ना. सहाणे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

अपर पोलीस अधीक्षक (मुख्या-२), लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
पोलीस अधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, औरंगाबाद. 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः एसपीपी-२०१३/प्र.क्र.३५२/पोल-१० 


) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा), नागपूर/मुंबई-१/२, महाराष्ट्र राज्य. 
६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) अँड.जनार्धन नवले (मयत) यांचे कायदेशीर वारस/नामनिर्देशित व्यक्‍ती यांना मार्फत महासंचालक, 
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे कार्यालय. 
९) कार्यासन अधिकारी )का(१४-, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०) कार्यासन अधिकारी (व्यय-७, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११) निवडनस्ती पोल-१०. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


